सहायक नगर रचनाकार (पदवीधारक) संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांना नगर रचनाकार (पदवीधारक) पदावर 
निव्वळ तात्पुरत्या पदोन्नतीने पदस्थापना देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग, 
शासन आदेशा क्र. पदोन्न-१३२०/प्र.क्र.१३९/नवि-२७, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
चौथा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक -: ०८ सप्टेंबर , २०२१. 


वाचा -:डासन SST क्रमांक : पदोन्न-१३२०/प्र.क्र.१३९/नवि-२७(२), दि.३०.०७.२०२१. 
प्रस्तावना :- 


नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील सहायक नगर रचनाकार (पदवीधारक) 
(गट- ब/राजपत्रित) यांना नगर रचनाकार (पदवीधारक) (गट-अ/राजपत्रित) या पदावर उपरोक्‍त वाचा मधील 
शासन आदेशा दि.३०.०७.२०२१ अन्वये २२ अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात आली आहे. सदर आदेशातील श्री.राजेडा 
पंढरीनाथ महाले (ज्ये.क्र.९) यांच्या पदस्थापनेबाबतचे आदेश यथावकाश निर्गमित करण्यात येतील असे नमूद 
करण्यात आले आहे. त्यानुषंगाने आता पुढीलप्रमाणे आदेशा देण्यात येत आहेत. 


शासन आदेठा :- 


Sx पंढरीनाथ महाळे यांना नगर रचनाकार (पदवीधारक) (गट-आअ/राजपत्रित) (एस-२० 
रु.५६,१००-१,७७,५००) या पदावर शासन आदेशा दि.३०.०७.२०२१ अन्वये पदोन्नती देण्यात आली आहे. आता, 
श्री.रा.पं.महाले यांची नगर रचनाकार (पदवीधारक) पदावर पुढीलप्रमाणे पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव पदोन्नतीने पदस्थापना केलेले कार्यालय 
i: ही. २ ३ 
pa श्री.राजेश पंढरीनाथ महाले नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (प्र.नि.) 


०२. श्री.रा.पं.महाले यांनी हे आदेशा प्राप्त होताच पदोन्नतीने नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू होणे आवश्‍यक 
आहे. 


०३. श्री.रा.पं.महाळे यांना पदस्थापना केलेल्या पदावर रुजू झाल्याचा अहवाल संबंधित कार्यालय / संचालक, 
नगर रचना, पुणे यांनी nitin.shelke@nic.in या ई-मेल पत्त्यावर तात्काळ सादर करावा. 

०४. शासन आदेडा दि.३०.०७.२०२१ मधील उर्वरित अटी व शर्ती कायम राहतील. 

०५. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०९०८१७२९५२१५२५ असा आहे. हा शासन आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Vijay Karbhari 


Chaudhari 


(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति :- 
संबंधित अधिकारी यांना संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेमार्फत. 


शासन आदेशा क्रमांकः पदोन्न-१३२०/प्र.क्र.१३९/नवि-२७, 


प्रत - 


१०. 
११: 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 


X2 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.उपमुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री, नगर विकास महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

सर्व सन्माननीय विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१.मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

मा.अपर मुख्य सचिव (सेवा) यांचे स्वीय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.प्रधान सचिव (नवि-१) यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
महानगर आयुक्‍त, नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नाशिक. 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई/नागपूर. 

संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-४११ ००१. 
सह संचालक, नगर रचना, नाशिक विभाग, नाशिक. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई/नागपूर. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 

निवडनस्ती / नवि-२७. 


33:33. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


